महाराष्ट्र पोलिस दलातील विविध वाहतूक 
शाखाकरिता वाटप करण्यात आलेल्या 
२१४४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा: १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-३६१९/प्र.क्र.०९/पोल-३, 
दि.१७.०९.२०१९ व 22.99.2098. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/ प्र. क्र.१८४/ पोल-८, 
दिनांक-२१/०३/२०२२. 
3) TAM महासंचालक कार्यालय, म.रा. यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/२६ब/ 
२१४४ पदे/ वाहतूक/०६/२०२० दिनांक १८/०८/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील वाढत्या वाहतूक समस्येवर उपाययोजना करण्याकरीता मा.उच्च न्यायालयात 

जनहित याचिका क्र.९२/२०१३ दाखल करण्यात आली होती. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने रस्त्यावरील वाहतुकीस अडथळा ठरणारी, अनधिकृतपणे सोडून 
दिळेली/बेवारस वाहने हटविण्याबाबत तसेच वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध 
करून देण्याची आव्यकता होती. त्यानुसार संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयाअन्वये २१४४ पदांची 
निर्मिती करून महाराष्ट्र पोलिस conte विविध वाहतूक शाखाकरीता वाटप करण्यात आलेली 
आहेत. 

पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील संदर्भ क्र. ३ च्या 
पत्रान्वये सदर पदे ज्या प्रयोजनाकरिता निर्माण करण्यात आली आहेत ते प्रयोजन अदयाप कायम 
असून सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सदर बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र पोलिस दलातील विविध वाहतूक झाखांकरिता निर्माण व वाटप करण्यात 
आलेल्या सोबतच्या विवरणपत्रातील २१४४ अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक 
२८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधिन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास या आदेझाव्दारे शासन मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 
१) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 
पालन करण्यांत यावे. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/ प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा-, दिनांक 
१०.०९.२००१, क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


१९.०८.२००४, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१.०९.२०१६ व 
क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०२.२०१७ नुसार पदांच्या आढाव्याची 
कार्यवाही तातडीने पुर्ण करुन कार्यालयाअंतर्गत पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची अंतिमत: मान्यता प्राप्त करुन 
घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत विहित मुदतीत पुर्ण करावी. याबाबत, यापुर्वी 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेण्यांत याव्यात. 

३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना 
त्यापुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास अथवा त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधीत कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 

२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग , मागणी क्रमांक : १) बी-१, २०५५ -पोलीस,(००)१०९ 
जिल्हा पोलिस (००(०१जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८) २) बी-१, २०५५ -पोलीस, (००) ००१ 
संचालन व प्रशासन, (००)(०१ पोलिस निरीक्षणालय (20440048) ३) बी-१, २०५५ -पोलीस,१०८ 
राज्य मुख्यालय पोलिस, (०२)(०१) शहर पोलिस आस्थापना (२०५५००९७) या लेखाशिर्षाखालील 
सन २०२२-२३ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व हा खर्च संबंधित 
ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. सदरची अस्थायी पदे सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळासाठी Raa 
नाहीत या अटीच्या अधिन राहून सदरचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२३१२२८०५४८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या es ता सार व नावाने, कका 

PRAVIN ५,--८॥४२१॥१0॥ ७५५५० तार 


arashtra, 
(0c2cbcd0b01 bab78ae1 7bc67 1febS80bcbbcd692fb065 
ym=4A 1 AZEC6AOCDC3C28431461F915115163A922520, 


= 


D H | KA L E serial '958E733FEF41BDSDDD91B20AGEOAC739E081BB933D0189686 
449BE15147182, cn=PRAVIN SAHEBRAO DHIKALE 
Date: 2022.09.23 12:29:52 +05'30' 
v 
(डॉ.प्रविण ढिकले) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

2. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. अप्पर पोळीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. पोलिस महानिरक्षक,औरंगाबाद परिक्षेत्र 

५. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

६. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

७. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

८ ( 

8 


. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी पालघर/ ठाणे/ रायगड/ पुणे/ सातारा/ सांगळी/ कोल्हापूर/ 
सोलापूर/ नाशिक/ धुळे/ नंदुरबार/ जळगाव/ अहमदनगर/ औरंगाबाद/ बीड/ नांदेड/ 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


उस्मानाबाद/ AHS Foe यवतमाळ/ हिंगोली / नागपूर/ चंद्रपूर/ गडचिरोली/ 
गोंदिया / अहमदनगर / जळगांव/ ठाणे / रायगड / पुणे/ सोलापूर 

१०.पोळीस आयुक्त, नागपूर /अमरावती /ठाणे / नवी मुंबई/ नाशिक/ औरंगाबाद/ पुणे/ सोलापूर/ 
पिंपरी-चिंचवड/ मिरा भांईदर- वसई विरार 

११.पोळीस अधीक्षक, पाळघर/ ठाणे/ रायगड/ पुणे/ सातारा/ सांगळी/ कोल्हापूर/ सोलापूर/ 
नाशिक/ धुळे/ नंदुरबार/ जळगाव/ अहमदनगर/ औरंगाबाद/ बीड/ नांदेड/ उस्मानाबाद/ 
अकोला/ बुलढाणा/ यवतमाळ/ हिंगोली / नागपूर/ चंद्रपूर/ गडचिरोली/ गोंदिया. 

१२.कार्यासन (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१३.कार्यासन (आ.पु.क,) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१४.कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवडनस्ती (पोल-८) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


गृहविभाग, शासन निर्णय, क्रमांक :-टिआरए-२०२१/प्र.क्र. १८४/ पोल-८, 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२. 
महाराष्ट्र पोलीस दलातील विविध वाहतूक शञाखाकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या व दि.०१/०९/२०२२ ते 


दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ द्यावयाच्या २१४४ अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


48 


महाराष्ट्र राज्य 
'पोलीस दलातील 
घटकांची नावे 


पोलीस 
अधीक्षक 


पोलीस 
उप 
अधीक्षक 


पालीस 
निरीक्षक 


सहायक 
पोलीस 
निरीक्षक 


पोलीस 
उप 
निरीक्षक 


सहायक 
पोलीस उप 
निरीक्षक 


हवालदार 


पोलीस 
शिपाई 


पोलीस 
शिपाई 


चालक 


एकुण 


अपर पोलीस 
महासंचालक 
वाहतुक कार्यालय 


शि 


| 


g 


२ 


|. 


णि 


णि 


आयुक्तालय 


१ 


बृहन्मुंबई पोलीस 
आयुक्तालय HSP 


एकुण 


पोलीस आयुक्‍त, 


१३ 


x} 


नागपूर HSP 


एकुण 


पोलीस आयुक्‍त, 
नवी मुंबई 


पोलीस आयुक्‍त, 
नवी मुंबई HSP 


एकुण 


पोलीस आयुक्‍त, 


नाशिक 


पोलीस आयुक्‍त, 


नाशिक HSP 


एकुण 


पोलीस आयुक्‍त, 
औरंगाबाद 


पोलीस आयुक्‍त, 


औरंगाबाद HSP 


एकुण 


पोलीस आयुक्‍त, 
अमरावती 


पोलीस आयुक्‍त, 


अमरावती HSP 


एकुण 


पोलीस आयुक्‍त 
सोलापूर 


पोलीस आयुक्‍त, 


सोलापूर HSP 


एकुण 


२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


११ | पोलीस आयुक्‍त, १६ ष्र १० ८७ 
पिंपरी-चिंचवड 
पोलीस आयुक्‍त, णि शॉ शि णि 
पिंपरी-चिंचवड 
HSP 
'एकुण १६ ५२ | १० | ८७ 
१२ | पोलीस आयुक्‍त, १० २८ १० 43 
मिरा-भाईंदर-वसई- 
विरार 
पोलीस आयुक्‍त, किं शि गि गि 
मिरा-भाईंदर-वसई- 
बिरार HSP 
एकुण 1 १७ | १२८ | ९० | ७५३ 
१३ | ओरंगाबाद परिक्षेत्र Ewa Ee Ee 
औरंगाबाद परिक्षेत्र oa foe 1111 २ 
HSP 
UHV | 0___| | ° | २ 
१४ | पालघर जिल्हा १३ ey २५ 
पोलीस 
पालघर जिल्हा |? | wal [er ea 
पोलीस HSP 
एकुण ष्‌ ९३ १५ २५ 
१५ | ठाणे ग्रा. जिल्हा a bo | . 1 हिं 
पोलीस 
ठाणे ग्रा. जिल्हा & २३ ३ ३५ 
पोलीस प ५? 
एकुण द २३ 3 ३५ 
१६ | रायगड जिल्हा i 2 al . ea 
पोलीस 
रायगड जिल्हा र्ड ३० & ७५ 
पोलीस प ५? 
एकुण र्ट ३० द ७५ 
१७ | पुणे जिल्हा पोलीस 4 १६ 4 ३० 
पुणे जिल्हा पोलीस ८ २१ ३ ३६ 
HSP 
एकुण १३ ३७ ८ ae 
१८ | सातारा जिल्हा २ द ष्‌ १७ 
पोलीस 
सातारा जिल्हा शि P| fa feu 
पोलीस HSP 
'एकुण २ द & | १७ | 
१९ | सांगली जिल्हा २ रि 4 १७ 
पोलीस 
पांगली जिल्हा é २१ 3 ay 
पोलीस HSP 
एकुण | go | २७ ८ GQ 
२० | कोल्हापूर जिल्हा ३ १० 4 Ro 
पोलीस 
कोल्हापूर जिल्हा नि २३ 3 ३७ 
पोलीस प ५? 
एकुण ९ ३३ ८ uo 
२१ | सोलापूर जिल्हा ष्‌ १३ ष्‌ २६ 
पोलीस 
सोलापूर जिल्हा & २२ 3 ३६ 
पोलीस प ५? 
एकुण णे ३६ ८ ६२ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


२२ 


नाशिक जिल्हा 
पोलीस 


१७ 


36 


नाशिक जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२२ 


धुळे जिल्हा पोलीस 


धुळे जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


र्ड 


नंदूरबार जिल्हा 
पोलीस 


नंदूरबार जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२५ 


जळगांव जिल्हा 
पोलीस 


जळगांव जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२६ 


अहमदनगर जिल्हा 
पोलीस 


शड 


अहमदनगर जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


शं 


२७ 


TOTES जिल्हा 
पोलीस 


TOTS जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


RC 


बोड जिल्हा 
पोलीस 


बोड जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२९ 


नांदेड जिल्हा 
पोलीस 


नांदेड जिल्हा 
पोलीस HSP 


२२ 


एकुण 


२३ 


उस्मानाबाद जिल्हा 
पोलीस 


उस्मानाबाद जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


:34 


अकोला जिल्हा 
पोलीस 


अकोला जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


RR 


बुलढाणा जिल्हा 
पोलीस 


बुलढाणा जिल्हा 
पोलीस HSP 


एकुण 


२९ 


Qu 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-२०२१/प्र.क्र.१८४/पोल-८ 


३३ | यवतमाळ जिल्हा | | १ २ २ & ष्‌ १६ 
पोलीस 
यवतमाळ जिल्हा १ १ १ १ नि २३ ३ ३६ 
पोलीस प ५? 
'एकुण 1 ९१ | ९१ | २ 3 ८ २९ ८ ष५्२ 
By रु जिल्हा aa ae | Ps] ia ie | | a [ol 
पोलीस 
गोली जिल्हा a शि १ १ रि २३ ३ BY 
पोलीस HSP 
एकुण | © | o» | @& | ९ [ हे २३ 3 डड 
३५ | नागपूर जिल्हा g | g २ २ न ष्‌ १७ 
पोलीस 
नागपूर जिल्हा 0 | शग he [a ieee | Pe (a | शि 
पोलीस प ५? 
'एकुण fF eg | o [| eg | २ २ & ष्‌ | १७ | 
३६ । चंद्रपूर जिल्हा £. १ १ २ २ द ष्‌ १७ 
पोलीस 
चंद्रपूर जिल्हा ee शि aa a |? | ae na | | 
पोलीस HSP 
एकुण | ०0 | ९१ |. ee २ २ & ष्‌ | १७ | 
२३७ गडचिरोली जिल्हा bea | 1. | a Ko | bo ea [eee 
पोलीस 
गडचिरोली जिल्हा [eel १ १ १ é २१ 3 ३५ 
पोलीस HSP 
एकुण Lee ORE ee | BE |.“ २९ 3 ३५ 
३८ | गोंदिया जिल्हा bea १ १ १ २ २ ष्‌ १२ 
पोलीस 
1 जिल्हा व्यि Poe 1.“ | a |? | al [| Lod 
पोलीस HSP 
एकुण 1० | १ | ९ |. ९ |. १ २ & १२ 
एकुण २७ ६३ १०८ १२६ ३७९ ११४३ २८९ WSS 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


